कासा पो. स्टे., जि. पालघर येथील गु.र.क्र. ७६/ 
२०२०, ७७/२०२० व ७८/२०२० प्रकरणी या गुन्हयातून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. सत्र 
न्यायालय, पालघर, जि. पालघर येथे विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री. सतीश एल. मानेशिंदे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-०५२०/प्र.क्र.9२/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भः-१) शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०२०/यु.ओ.आर.२०/का-१४, 
दिनांक २६/०६/२०२० 


प्रस्तावना:- 

कासा पो. स्टे., जि. पालघर येथील गु.र.क्र. ७६/२०२०, ७७/२०२० व ७८/२०२० प्रकरणी या 
गुन्हयातून उद्धवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. सत्र न्यायालय, पालघर, जि. पालघर या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी संदर्भाधीन अधिसूचने 
अन्वये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. सतीश एल. 
मानेशिंदे यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

कासा पो. स्टे., जि. पालघर येथील गु.र.क्र. ७६/२०२०, ७७/२०२० व ७८/२०२० प्रकरणी या 
गुन्हयातून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा. सत्र न्यायालय, पालघर, जि. पालघर या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. सतीश एल. मानेशिंदे यांना, सदरहू न्याय प्रकरण 
निकाली निघेपर्यंत, प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 

मा. सत्र न्यायालय, पालघर, जि. पालघर 


१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-  ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 
२) विचारविनीमय फी (प्रति तास) 2 १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 


तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. ada एल. 
मानेशिंदे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता 
व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०५२०/प्र.क्र.9२/पोल-१०, 


२. ss. श्री. सतीश एल. मानेशिंदे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन 
महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक 
सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय तपास अधिकारी/पोलळीस उप अधीक्षक दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. श्री. सतीठा एल. मानेशिंदे यांना होणार 
नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस उप अधीक्षक यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा “या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. सं. क्र.४२०५/२०/व्यय-७, दिनांक २५.११.२०२० अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२०१२१६१२५९०५८९२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Shyamrao 
Bhalerao 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


183e8f9d61db36e6ca8 


-36b968Ffd0f45ce2d4bd 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
. विशेष पोलिस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, कोकण भवन,सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
३. पोलीस अधीक्षक, पालघर. 
. पोलीस उप अधीक्षक, कासा पोलीस स्टेशन, पालघर, जि. पालघर. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई-१,महाराष्ट्र राज्य. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पालघर. 
अँड. श्री. सतीश एल. मानेशिंदे, 308, सी.जे. हाऊस, डॉ. अँनी बेझंट रोड, वरळी,मुंबई-१८. 
. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४,पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती- पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


